सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय 

अनुदाने ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रे यांना देण्यात यावयाच्या 
अनुदानाचे वाटप मागणी क्र. एल -२ 

(योजनेत्तर)(दत्तमत) (संकेतांक क्र.२०५३०५७४) (पाचवा हप्ता ) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुपं २०२१/प्र.क्र.३९ /आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२२. 


वाचा - 
शासन निर्णय क्रमांक : अनुपं २०२१/प्र.क्र.३९ /आस्था-१५,दि. २५ नोव्हेंबर, २०२१ आणि शासन 
समक्रमांक शुध्दीपत्रक दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२१. 


शासन शाध्दीपत्रक : - 


उपरोक्त दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२१ च्या शुध्दीपत्रकातील शीर्षकामध्ये आणि सदर झासन 
शुध्दीपत्रकातील पहिल्या ओळीमध्ये " ११ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे " या ऐवजी "११ पंचायत राज 
प्रशिक्षण केंद्रे " असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४०९५५४९५४२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUNIL SURYAKANT OR GSU, SUNVARANT HANIE SoRUBAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, email=usyoj4.rdd- 
\@nic.in, c=! 


HANJE 2 55:55 
(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, सर्व (प्रत्येकी २ प्रती) 
२. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय , कोकण, पुणे,औरंगाबाद,नागपूर, अमरावती व नाशिक . 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,कोकण, पुणे,औरंगाबाद,नागपूर ,अमरावती व नाशिक. 
४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
६. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 
७. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 
९. प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, (सवी . 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग (२ जादा प्रतींसह) 
११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


